पंचायत समिती पांढरकवडा (जि.यवतमाळ) 
येथीळ नवीन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२२/प्र.क्र.9०/बांध-४ 
4 dT Hood, २५ मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई. ४०० ००१ 
तारीख: १ जून, २०२२ 


वाचा - 
१) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०१८/प्र.क्र.१२७/बांधकाम-४, 
दिनांक २४ जुले, २०१९. 
२) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांकः क्र 
/यजिप/बांध-१/तांशा-२/बारनिशी/१०२०/२०२२, दिनांक १४ एप्रिल, २०२२. 
प्रस्तावना - 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांनी वाचा मधील 
अनुक्रमांक २ येथील पत्रान्वये, पांढरकवडा पंचायत समिती (जि. यवतमाळ) येथील नवीन 
प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केळी आहे. 


०२. ग्राम विकास विभागाच्या उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक २४ जुले२०१ ,९ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, पांढरकवडा पंचायत समिती (जि.यवतमाळ), येथील नवीन 
प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या रू. ६६५.९३ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. पांढरकवडा पंचायत समिती (जि.यवतमाळ ) नवीन 
प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम ९० % पुर्ण झालेले आहे. मुळ मंजुर आराखड्यामधल्या आर. सी. 
सी. डिझाईननुसार करारनाम्याच्या मंजुरीनंतर काम करण्यात आले. या डिझाईननुसार काम करणे 
आवश्यक असल्याने डिझाईन मधील खोदकाम, फाउंडेशन कॉक्रीट, कॉलम बिम, स्लॅब व स्टीलचे 
परिमाणात आकारमानातील बदलामुळे परिमाण वाढ झाली. तसेच बेसमेंट मधील HSI 
रिटेनींगवॉल व रिच कॉक्रीट घेणे आव्यक झाले या तरतूदीचा अंदाजपत्रकामध्ये समावेश केल्याने, 
पंचायत समिती, पांढरकवडा (जिल्हा यवतमाळ) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
रू.६६५.९३ लक्ष इतक्या मुळ प्रशासकिय मान्यतेमध्ये ९९.८७ लक्ष (१४.९९ टक्के) इतकी वाढ 
झालेली आहे. यास्तव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांनी 
पांढरकवडा पंचायत समिती (जिल्हा यवतमाळ) येथीळ नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
रू.७६५.८० लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केलेली 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२२/प्र. क्र. ७०/बांध- ४ 


०३. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांनी सादर केलेल्या 
प्रस्तावाच्या छाननी अंती, पांढरकवडा पंचायत समिती (जि.यवतमाळ) येथील नवीन प्रशासकीय 
इमारत बांधकामाच्या रूपये ७६५.८० लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीस सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

पांढरकवडा पंचायत समिती (जि. यवतमाळ) येथीळ नवीन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामाच्या मुळ प्रशासकीय मान्यता रूपये ६६५.९३ लक्ष रकमेमध्ये रू. ९९.८७ लक्ष इतकी वाढ 
करून रू. ७६५.८० लक्ष इतक्या रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास, या शासन निर्णयान्वये सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. पांढरकवडा पंचायत समिती (जि. यवतमाळ) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामाच्या मुळ प्रशासकीय व सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकाचा तुलनात्मक 
गोषवारा गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे. 


General Abstract For Construction of Pandharkavada P. ७. Administrative Building Revise A.A. 


Sr. Description of Item As per A.A. (In | As per Revise | Saving (In Excess (In 
No. Rs.) (In Rs.) Rs.) Rs.) 
1 2 3 4 5 | 6s 
1 Construction of P. S. Main 44705232.00 57551685.00 LD 12846453.00 
Building 
2 Add 10 % for Electrification 4917576.00 2474722.00 2442854.00 | 0.00 
3 Add 8 % for Water Supply 3576419.00 oa 3576419.00 शिश 
arrangement 
4 Add 2 % Water Harvesting anD 894105.00 | 894105.00 शिंग्ओ 
Sanitation 
5 Add 6 % for Price Variation 26823 14.00 8099612.00 | 0.00 5417298.00 
विशी Add 4 % for Contingencies 1788209.00 575517.00 1212692.00 al 
Charges 
7 Add 2 % for Computerization 894105.00 ae 894105.00 Le 
Charges 
| 8 | Add 12% for G.S.T. Charges 7134955.00 7878 156.00 | 0.00 743201.00 
Total 66592915.00 76579692.00 9020175.00 | 19006952.00 
Additional Ammount (Total 9986777.00 
Column 6- Total Column 5) 
Total 6,65,93,000/- 7,65,80,000/- 9987000/- 
(14.99 % वाढ) 
०३. उपरोक्त बांधकामासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त 


झाल्यानंतर अनुदान स्वरूपात, टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो 
उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळी (805) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. पांढरकवडा 
पंचायत समिती (जि. यवतमाळ) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी आतापर्यंत 
वितरीत करण्यात आलेला रू.६६५.९३ लक्ष इतका निधी वजा जाता उर्वरित रू.९९.८७ लक्ष इतका 
निधी जिल्हा परिषदेला देय राहील. यावरील खर्च "२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२२/प्र. क्र. ७०/बांध- ४ 


पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा परिषदांच्या इमारती बांधकामासाठी जिल्हा 
परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ 0043)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


०४. प्रस्तुत कामात पुन:श्च कोणतीही भाववाढ यापुढे देय होणार नाही. सुधारित 
प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत लेखे अंतिम करण्यात यावेत. 


०५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, 
उप विभाग-पाच, अनुक्रमांक ९, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक 
१३४ स्तंभ- ५ खाली, प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या छफरण-1॥१0१900119.200.11 या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०११५०२२९९३२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 

p R A V | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e86ac5658¢4f446f46a56052bf048257ffe4ea09 


078de9d556aeSbabe8adc8b1, 
pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7FAB 
712736F6, 

serialNumber=48 1 AF6EECE7C1D432D3119135BE703B 


F6529E7A455A9B17708C677B565D8EE24, cn=PRAVIN 
DEVICHAND JAIN 


(प्रविण जैन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई /महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


AD 


CC ww 


Cc 
wes 


विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती. 
मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८) मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

१०) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 
११) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

१२) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा यवतमाळ. 


xn 


9 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२२/प्र. क्र. ७०/बांध- ४ 


१४) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

१५) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 

१६)जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, यवतमाळ. 

१७) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ. 

१८)सभापती, पंचायत समिती, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ. 
) 
) 
) 
) 
) 


१९) वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

20) नियोजन विभाग (का.१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

२१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३), मंत्रालय, मुंबई. 

22) कार्यासन वित्त-१ व योजना-७, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३)निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


